महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम १९५१ चे कलम Go नुसार 
हद्दपारीच्या अपिलासंदर्भात विभागीय आयुक्‍त 
यांच्याकडे दाखल करण्यात येणारी अपीले व त्या 
अनुषंगाने प्राप्त होणारे अंतरीम आदेशा सदंर्भातील 
अर्ज, स्थगीती अर्ज, अभिवेदने वगैरे यासंदर्भातील 
प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्याच्या दृष्टीने 
अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीविषयक सर्व समावेशक 
निर्देश. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मपोका-०४१६/प्र.क्र.६९/विशा-३ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबइ४०० ०३२. 
तारीख: २६ एप्रिल, २०१६. 


प्रस्तावना 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ५५,५६ व ५७ अन्वये एखादया व्यक्तिस अथवा 
व्यक्तिच्या टोळीस विनिदिष्ट क्षेत्रातुन निघुन जाण्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांना निर्देश देता येतात. 
अशाप्रकारे सक्षम WORM पारित केलेल्या हद्दपारीच्या आदेश्ाविरुध्द संबंधीत अर्जदारांकडुन 
विभागीय आयुक्त यांच्याकडे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम Go अन्वये वेळोवेळी अपीले 
व त्या अनुषंगाने अंतरीम आदेशा सदंर्भातील अर्ज, स्थगीती अर्ज, अभिवेदने वगैरे दाखल होत असतात. 
हद्दपारीत इसमाला वेळेत न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने, विभागीय आयुक्‍त यांनी सदर अपीले व अर्जावर 
त्वरीत सुनावणी घेऊन अर्जदाराचा हद्दपार कालावधी संपुष्ठात येण्यापुर्वी अंतीम आदेश पारीत करुन 
सदर अपिले व अर्ज निकाली काढणे आवश्‍यक आहे. 


मा. मुंबई उच्च न्यायालय येथे दाखल क्रिमीनळ रिट याचिका क्रमांक १५०७ व 
१५०८/२००७ प्रकरणी सुनावणी वेळी महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ६० अन्वये 
विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाखल होत असलेली अपीले, स्थगितीचे अर्ज, अभिवेदने याबाबतीत शीघ्र 


शासन निर्णय क्रमांकः मपोका-०४१६/प्र.क्र.६९/विजा-३ब 


गतीने कार्यवाही होण्याची आवश्‍यकता मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने विषद केली आहे. यास्तव मा. मुंबई 


उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान दिलेले निदेश लक्षात घेवून, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ 
च्या कलम ६० अन्वये विभागीय आयुक्तांकडे चालणारे अर्धन्यायीक कामकाज शीघ्र गतीने व अधिक 


पारदर्शक पध्दतीने चालण्याच्या दृष्टिने सुस्पष्ट निर्देश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


झासन निर्णय 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम go अन्वये विभागीय आयुक्तांकडे 


दाखल होणारी अपीले व त्या अनुषंगाने अंतरीम आदेशा सदंर्भातील अर्ज, स्थगीती अर्ज, अभिवेदने 


त्वरीत निकाली काढण्याच्या दृष्टीने, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदेशानुसार या शासन 


निर्णयाव्दारे सर्व विभागीय आयुक्‍त यांना पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत. 


१) 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ६० अनुसार वेळोवेळी दाखल होणारे अर्ज, अपीले 
स्विकारण्यासाठी विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांच्याकडे स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी 
व तदनुषंगिक कार्यवाहीवर संनियत्रण करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त कार्यालयातील एका 
राजपत्रीत अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात यावी. वरीलप्रमाणे अपील/अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अशी 
अपीले/अर्जांची नोंद घेण्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. तसेच हद्दपार कालावधी, 
प्रकरणाची तातडी, न्यायालयीन प्रकरणे इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन प्रकरणे तातडीने निकाली 
काढण्याच्या प्रकरणाबाबत विशोष नोंद घेण्यात यावी. 

अपीलकर्ता किंवा अर्जदार अथवा त्यांच्या मान्यताप्राप्त अभिकर्ता यांचेकडून, टपालातून आलेले 
अपील किंवा अर्ज विभागीय आयुक्‍त कार्यालयात वरील व्यवस्थेनुसार कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११.०० ते ४.०० पर्यंत स्वीकारण्यात यावेत. अशा स्वीकारलेल्या 
अपीलांबाबत/अर्जांबाबत पोहच संबंधितांना त्याच दिवशी देण्यात यावी. 

उक्त नमूद अपील/अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर वरीलप्रमाणे निर्देशित राजपत्रित अधिकाऱ्याने कमाल 
३ दिवसात विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडे प्रकरण सादर करण्यापूर्वी प्राथमिक छाननी करुन 
कोणत्या कायद्यातील कोणत्या तरतुदीनुसार अपील/अर्ज करण्यात आलेला आहे याची 
शहानिशा करुन घ्यावी. असा अपील/अर्ज संबंधित कायद्यान्वये विहित केलेल्या मुदतीत 
असल्याची खातरजमा करण्यात यावी आणि आव्यक तेथे विलंब माफीचा अर्ज सोबत 
असल्याची खात्री करण्यात यावी. san अपील/अर्जासोबत सर्व हितसंबंधीतांना देण्यासाठी 
अपील/अर्जाच्या पुरेशा प्रती असल्याची तसेच पुरेसे पोस्टेज, कोर्ट फी स्टॅम्प आणि सर्व 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपोका-०४१६/प्र.क्र.६९/विजा-३ब 


ब 


nm 


~~ 


हितसंबंधितांचे राहण्याचे पत्ते असल्याची खात्री करण्यात यावी. Teday अपील /अर्ज दाखल 
करुन घेण्याबाबत विभागीय आयुक्त यांच्याकडून उचित निर्णय प्राप्त करुन घ्यावा व 
अपील/अर्ज दाखल करुन घेणेचा निर्णय झाल्यास अशा अपील/अर्जाची नोंदणी करुन त्यास 
क्रमांक देण्यात यावा. तसेच सुनावणी आवश्‍यक असल्यास तसे अपीलकर्त्यास/अर्जदारास 
तात्काळ कळविण्यात यावे. 

अपील अर्ज दाखल केल्यानंतर त्याप्रकरणी काही अंतरिम आदेशाची मागणी असल्यास असे 
अंतरिम आदेशा, अपील/अर्ज नोंदणी झाल्यापासून जास्तीत जास्त तीस दिवसांच्या आत 
निर्गमित करण्यात येतील हे कटाक्षाने पहाण्यात यावे. तथापी एखादया विशिष्ट प्रकरणी तसेच 
हद्दपारीचा कालावधी लक्षात घेऊन तातडीच्या सुनावणीची अथवा एकतर्फी अंतरिम आदेशाची 
मागणी असल्यास अशा प्रकरणी गुणवत्तेनुसार कारणे नमूद करुन अंतरिम आदेश निर्गमित 
करण्याचा निर्णय अग्रक्रमाने घेण्यात यावा. मात्र अंतरीम आदेश कमीत कमी कालावधीसाठी 
असावेत तसेच अंतरिम आदेशात समर्थनीय कारणे नमूद करण्यात येऊन पुढील सुनावणीची 
तारीख तात्काळ देण्यात यावी. 

अपील किंवा अर्ज दाखल केल्यानंतर त्याप्रकरणी सुनावणीचे आयोजन सर्वसाधारणपणे 
कालानुक्रमाने करावे. मात्र विशिष्ट प्रकरणात तातडी किंवा कालमर्यादीत प्रकरण असल्यास 
कारणे नमूद करुन अग्रक्रमाने सुनावणी घेण्यात यावी. 

अपील किंवा अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रथम हद्दपारीत इसमाचा हद्दपार कालावधी लक्षात 
घेण्यात यावा. काही प्रकरणात हद्दपार कालावधी सहा महिन्याचा देखील असतो व काही 
प्रकरणात दोन वर्षांपर्यंत असतो. यास्तव ज्याप्रकरणात हद्दपार कालावधी कमी कालावधीचा 
आहे अशी प्रकरणे तातडीने सुनावणीसाठी घेण्यात यावीत. जेणेकरुन कोणत्याही परिस्थितीत 
हद्दपार कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी प्रकरणांची सुनावणी घेऊन अंतिम आदेशा पारित होतील. 
सुनावणीची सूचना अर्जदार व संबंधित प्रतिवादी यांना सुनावणीपूर्वी किमान ७ दिवस अगोदर 
पोहचेल अशा बेताने विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार wader: अथवा नोंदणीकृत डाकेने 
पाठविण्यात यावी. निश्चित केलेल्या सुनावणीच्या दिवशीच सुनावणी घेण्यात यावी. अपरिहार्य 
कारणास्तव तसेच पक्षकाराने पुरेश्ी कारणे निदर्शनास आणून दिल्यास त्याचा गुणवत्तेवर विचार 
करुन सुनावणीचा पुढील दिनांक त्याचवेळी निश्चित करण्यात यावा. तथापि, year व संयुक्तिक 
कारणा अभावी सुनावणी स्थगित किंवा तहकूब करण्यात येऊ नये व वारंवार सुनावणी पुढे 
ढकलू नये. HAM सुनावणी प्रसंगी अशा प्रकरणात सामील असलेल्या पक्षकारांव्यतिरिक्‍त अन्य 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपोका-०४१६/प्र.क्र.६९/विजा-३ब 


= 


ca 


कोणाचेही पत्रव्यवहार विचारात घेण्यात येवू नये, जेणेकरुन sen कार्यवाहीवर व न्याय 
निर्णयावर बाह्य बाबींचा प्रभाव पडता कामा नये. 

अपील किंवा अर्जाबाबत सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वसाधारणपणे ३० दिवसांत व उशिरात 
उशिरा विलंबाच्या कारणासह ६० दिवसांत आदेश पारित करण्यात यावेत. तथापि, विभागीय 
आयुक्त यांनी त्यांच्याकडे अपील/ अर्ज दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून जास्तीतजास्त सहा 
महिन्याच्या कालावधीत अंतिम आदेश पारित करुन प्रकरणे निकाली काढणे आव्यक राहील. 
तथापी ज्याप्रकरणात हद्दपार कालावधी लवकर संपुष्टात येत आहे किंवा तातडीची परिस्थिती 
असल्याचे निर्दशनास आल्यास अशी प्रकरणे तत्पुर्वी सर्व प्राथम्याने निकाली काढणे आवश्‍यक 
राहील. कोणत्याही परिस्थितीत हद्दपार कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी प्रकरणांची सुनावणी 
घेऊन अंतिम आदेशा पारित करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

पारित केलेले आदेशा संबंधित वादी व प्रतिवादी यांना असे आदेशा पारित केलेल्या दिवसापासून 
कार्यालयीन कामकाजाच्या जास्तीत जास्त सात दिवसांच्या आत नोंदणीकृत डाकेने 
पाठविण्यात यावेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०४२६१४१३५५४०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VIJAY कका 
5 | N G H फर 18.08.04 1645-25 +05'30' 
(st. विजय सतबीर सिंघ) 
प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) 
प्रत, 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


